जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, 
पुणे व या कार्यालयाच्या अधिनस्त सात संबंधित 
कार्यालये विमान नगर, पुणे या नवीन जागेत 
स्थलांतरित करण्यास व जागेचे भाडे अदा करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नजाभा-२०२३/प्र.क्र.५०/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ जून, २०२३. 


संदर्भ:- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र.संवका/सआ-१५/जिविलेपवर्ग-१/ 
कार्या.स्थलां/१३४/२०२३, दि.२४.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिनस्त सात संबंधित कार्यालये जिल्हा सहकारी कृषि व ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक, मर्या. 
पुणे यांच्या मालकीच्या जागेमध्ये भाडेतत्वावर कार्यरत आहे. सदर जागेचा भाडे करारनामा 
दि.३१.१२.२०२२ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे उक्त बँकेने सदरहु कार्यालये रिकामी करुन 
मिळणेबाबतची सूचना सदर कार्यालयास दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग- 
१, सहकारी संस्था, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अधिनस्त असळेली इतर संबंधित सात कार्यालये 
विमान नगर, पुणे या नवीन जागेत स्थलांतरीत करण्यास व जागेचे भाडे अदा करण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिनस्त सात संबंधित कार्यालये श्री.जितेंद्र Hearse नवासकर/श्री.गिरीहा रुपचंद गादिया 
यांच्या मालकीच्या विमान नगर, पुणे येथील जागेमध्ये ६००० चौ.फूट इतक्या जागेसाठी रु.६० 
प्रति चौ.फूट (मनपा कर व सोसायटी सेवा शुल्कासह) या कमाल दराने किंवा सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेला दर यापैकी जो दर कमी असेल त्या दराने जागा भाड्याने 
देण्यास संबंधित मालकाने सहमती दर्शविली आहे. सदर अटींच्या अधिन राहून उक्त कार्यालये 
अशोका प्लाझा, युनिट क्रमांक ५०१, ५ वा मजला, विमान नगर, पुणे येथील नवीन जागेत 
स्थलांतरित करण्यास व जागेचे भाडे संबंधित घरमालकास अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता याद्वारे देण्यात येत आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने जागा मालकासोबत रितसर 
करारनामा करण्यास सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नजाभा-२०२३/प्र.क्र.५०/२२-स 


२. या बाबीवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक व्ही-२, मुख्यलेखाशीर्ष २४२५-सहकार (००) 
(09) लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) उपलेखाशिर्ष- (२४२५०२२७ यामध्ये “१४- 
भाडेपट्टी व कर”या उपशिर्षाखाली अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील अ.क्र.१०, नियम 
११५ अन्वये कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यास व भाडे प्रदान करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत प्रशासकीय विभागाना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६१९१८३२२९१६०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by NITIN VASANTRAO GAIKWAD 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


4.20=5892c3fd8686c1 921e784a3faa9888d155b03f5591cel1b21a 


150062476972, postalC 


\de=400032, st=I 
GAI KWAD ) ialNumber=2276AC762AF372D872C2F0 1 DSBB5086166F4AGE20A 
1BDF9762D556A93F5D118E, cn=NITIN VASANTRAO GAIKWAD 
D 


2023.06.19 18:34:01 +05'30 


(नितिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 
2) मा.अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) उप सचिव (अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहायक,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 
४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
) महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७) महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) पुणे विभाग, पुणे 
१०) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, पुणे 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) निवडनस्ती २२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


